भारतरत्न पंडीत भिमसेन जोशी 
रुग्णालयातील (टेंबा रुग्णालय) कार्यरत 
अधिकारी / कर्मचारी यांना सार्वजनिक 
आरोग्य विभागात सामावून घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मिभारु-२०१८/प्र.क्र.३२/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : २८ जानेवारी , २०२१ 


वाचा :- 
१) नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मिभाम-१११६/प्र.क्र.६८ /२०१६/ नवि-२८, दि.३० 
नोव्हेंबर, २०१६ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१८/प्र.क्र.६/ आरोग्य-३अ, दिनांक 
२६ फेब्रुवारी, २०१८ 
प्रस्तावना :- 
मिरा- भाईंदर महानगरपालिकेचे भारतरत्न पंडित भिमसेन जोझी रुग्णालय (टेंबा रुग्णालय) 


राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याबाबतचा निर्णय मा. 


मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २७ सप्टेंबर, २०१६ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला होता. त्यास 


अनुसरुन उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये अन्वये मान्यता 


देण्यात आली असून सदर रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांचे सार्वजनिक 


आरोग्य विभागाकडे काही अटी / शातींच्या अधीन राहून समावेडान करण्यास मान्यता देण्यात आलेली 


आहे. त्या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या उपरोक्‍त संदर्भाधीन दिनांक २६.०२.२०१८ च्या 


शासन निर्णयान्वये, भारतरत्न पंडीत भिमसेन जोशी रुग्णालया करीता नियमित १०२ पदे, काल्पनिक 


कुडाल- १६८ पदे, काल्पनिक apres (बाह्य GAVE) -६० पदे व GHATS भरावयाची ३५ पदे 


झासन निर्णय क्रमांकः मिभारु-२०१८/प्र.क्र.३२/आरोग्य 337 


अशी एकूण ३६५ पदांच्या निर्मितीस उच्च स्तर सचिव समितीच्या सहमतीने मान्यता देण्यात आली 


आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील रुग्णालयात PAs करण्याबाबत विकल्प 


दिलेल्या, अधिकारी / कर्मचारी यांना सामावून घेण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत 


पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

भारतरत्न पंडित भिमसेन जोशी रुग्णालयातील (टेंबा रुग्णालय) “तक्‍ता-अ” मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे एकूण ३५ अधिकारी / कर्मचारी यांना पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून दिनांक 
२४/५/२०१८ पासून शासन सेवेत पुर्वलक्षी प्रभावाने सामावून घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


तक्‍्ता-अ 
अ.क्र. | अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे नावा | पदनाम वेतनश्रेणी (रुपये) 
es 2 3 PB 
rena वैद्यकीय अधिकारी, गट at | Va-23 
ca St. a पवार ie? 
(नेत्र शल्य चिकित्सक) ६७७००-२०८७०० 
डु — धुरी _ वेदेकीव अधिकारी एस-२२ 
२ डॉ. चैताली विजय धुरी वैद्यकीय , गट अ 
६(७9७००-२०८ (9०० 
क एस- 
3 डॉ. दीपिका सरोदे वैद्यकीय अधिकारी, गट अ ao 
&IQO0-20Z(900 
रि ४ एस-२० 
का डॉ. समीर विनोद संपट वैद्यकीय अधिकारी स 
५६१००-१(७७५०० 
y : i एस-२० 
५ डॉ स्नेहल चंद्रकांत नरवाडे वैद्यकीय अधिकारी in 
५६१००-१७७५०० 
| एस-२० 
६ डॉ मृदुल संजय पाटील वैद्यकीय अधिकारी 
५६१००-१७७५०० 
श्रीमती कल्पना नेताजी जाधव एस-१ 
७ र अधिपरीचारीका es 
(31471) 34800-99200 
श्रीमती अन्वर हुसेन एस-१ 
८ ge 8 अधिपरीचारीका Sony 
शेखअजगर शेख ३५४००-११२४०० 
दाग व तज उत हा एस-१३ 
९ श्रीमती वैशाली दामोदर वाहाणे | अधिपरीचारीका 
३५४००-११२४०० 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः मिभारु-२०१८/प्र.क्र.३२/आरोग्य 337 


एस-१ 
१०. श्रीमती दिपा रावसाहेब कदम । अधिपरीचारीका तते 
३५४००-११२४०० 
त eng धि eer एस-१३ 
co श्रीमती उषा चंद्रकांत हरणखेडे । अधिपरीचारीका 
३५४००-११२४०० 
जुलेखा काय तका आर जाल एस-१३ 
१२ श्रीमती जुलेखा हाकील तांबोळी | अधिपरीचारीका 
३५४००-११२४०० 
सुजाता गा a तहा एस-१३ 
१३ श्रीमती सुजाता अशोक ळाठे | अधिपरीचारीका 
३५४००-११२४०० 
एस-१ 
कश. श्री. रामकृष्ण बबन बन अधिपरीचारीका a 
३५४००-११२४०० 
श्रीमती मीराताई देविदास एस-१ 
MS. Wea र अधिपरीचारीका ae 
नागरगोजे ३५४००-११२४०० 
दतत त वरे ता एस-१३ 
१६ श्रीमती रोहीणी मनोहर देमेवार । अधिपरीचारीका 
३५४००-११२४०० 
श्रीमती सुनिता काळीदास एस-१ 
ca ae s अधिपरीचारीका eee 
बोळेवाड ३५४००-११२४०० 
pean ल ति वाकां एस-१३ 
१८ श्रीमती निता कीसन बोरकर अधिपरीचारीका 
३५४००-११२४०० 
पुजा ea वित वा एस-१३ 
१९ श्रीमती पुजा प्रल्हाद वाडेकर । अधिपरीचारीका 
३५४००-११२४०० 
तात वावच प ता तात एस-१३ 
२० श्रीमती रुपाली वसंत कांबळे अधिपरीचारीका 
३५४००-११२४०० 
श्रीमती सुफीया हरूणरशिद एस-१ 
रते, | ae aiid अधिपरीचारीका en 
तांबोळी ३५४००-११२४०० 
गा एस-१ 
२२ | ail. ईश्वर झिंगा बागुल अधिपरीचारीका Nee 
34800-99200 
ताक eo oe एस-१३ 
२३ श्रीमती प्रिती अमित मांडवकर । अधिपरीचारीका 
३५४००-११२४०० 
अरावॉळिला वब | eftredrerdter एस-१३ 
२४ श्रीमती अनुराधा लक्ष्मण ठोंबरे । अधिपरीचारीका 
३५४००-११२४०० 
आक स यवि या तां एस-१३ 
२५ श्रीमती मार्था विनायक वसावे | अधिपरीचारीका 
३५४००-११२४०० 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


ae निर्णय क्रमांकः मिभारु-२०१८/प्र.क्र.३२/आरोग्य 337 


नाड एस-१ 
२६ श्रीमती दिपाली पुरषोत्तम मांडे | अधिपरीचारीका ल 
३५४००-११२४०० 
शा श्री. सगयाराज सिन्नपान सिंग्रज | क्ष-केरण वैज्ञानिक एस-१३ 
(सिंगराज) अधिकारी ३५४००-११२४०० 
पक श्री.सचिनकुमार देविदासराव । प्रयोगशाळा वैज्ञानिक एस-१३ 
ओव्हाळ अधिकारी ३५४००-११२४०० 
प्रयोगशाळा वैज्ञानिक एस-१ 
२९ श्रीमती पल्लवी विनय शेळार अधिकारी “क = ial 
अधिकारी ३५४००-११२४०० 
दिलवरसिंग प्रयोगशाळा वैज्ञानिक एस-१ 
३० श्री. दिळवरसिंग वसावे आकारी = ak 
अधिकारी ३५४००-११२४०० 
एस-१ 
३१ श्री. प्रविण आसाराम आढे औषध निर्माता ll 
28 200-§ 2300 
एस-१ 
३२ श्री. केशव रामराव सातपुते औषध निर्माता त्त 
२९२००-९२३०० 
come = एस-१० 
३३ श्री. नितीन सुलतान गावित औषध निर्माता 
२९२००-९२३०० 
जारी मधुकर 2 एस-१० 
३४ श्रीमती जानवी मधुकर गोडे औषध निर्माता 
२९२००-९२३०० 
एस-१ 
३५ श्री. गिरीश सदू महाले औषध निर्माता Set 
28200-2300 


१) सदर एकूण ३५ अधिकारी/कर्मचारी यांना दिनांक 28/4/2090 पासून पुर्वलक्षी प्रभावाने शासन सेवेत 


प्रविष्ट झाल्याचे समजण्यात यावे. 


२) ज्या अधिकारी / कर्मचारी यांचे समावेशन करावयाचे आहे, त्यांच्या नियुक्त्या विहित मार्गाने जाहिरात 


देऊन, परीक्षा घेऊन/निवड समितीमार्फत निवड झालेल्या असाव्यात. 


३) संबंधित अधिकारी / कर्मचारी त्या त्या पदाच्या विहित सेवाप्रवेश नियमानुसार नियुक्तीसाठी पात्र 


ठरणे आवर्यक राहील. 


४) ज्या दिनांकास संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे ज्या संवर्गात समावेशन होईल, तो दिनांक त्यांच्या 


संबंधित संवर्गात ज्येष्ठतेचा दिनांक धरण्यात यावा. 


५) जे अधिकारी / कर्मचारी VARA पात्र नसतील किंवा पद उपलब्ध नसेल अशा अधिकारी/ 


कर्मचारी यांच्या सेवा महानगरपालिकेस परत कराव्यात. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः मिभारु-२०१८/प्र.क्र.३२/आरोग्य 337 


६) अधिकारी / कर्मचारी यांची वेतनश्रेणी नमूद करण्यात आली असली तरीही निश्चित करताना सेवा 
प्रवेश नियमानुसार अनुज्ञेय असणारी वेतनश्रेनी मंजूर करण्यात यावी. 

७ समावेशन करावयाच्या कर्मचाऱ्यांचे शासनाच्या प्रचलित नियमानसार भविष्य निर्वाह निधी, गट विमी 
योजना, व्यवसाय कर, आयकर व इतर वजाती करण्यात येईल. 


८) सदर कर्मचाऱ्यांचे समावेशन झाल्याच्या दिनांकापासून राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना- 
१९८२ पुरते त्यांना त्या दिनांकापासून राज्य शासकीय कर्मचारी म्हणून गणण्यात यावे. 


९) राज्य स्तरीय संवर्गात समावेशन झाल्यानंतरच्या १ जानेवारीपासून सदर कर्मचारी गट विमा योजनेचे 
पूर्ण सदस्य होतील आणि त्यांना सध्या अस्तित्वात असलेले गट विमा योजनेचे सर्व नियम लागू राहतील. 


१०) त्यांचे समावेशन झाल्याच्या दिनांकापासून त्या वर्षाच्या दिनांक ३१ डिसेंबर पर्यंत त्यांच्याकडून 
त्यांच्या संवर्गानुसार लागु असलेल्या विमानिधीची वर्गणी घेण्यात यावी. तसेच या कालावधीत त्यांचा 
मृत्यू झाल्यास त्यांना सध्या अस्तित्वात असलेले विमा निधीविषयक नियम लागू राहतील. 


११) सदर कर्मचाऱ्यांकडून राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना -१९८२ ची वर्गणी सध्या लागु 
असलेल्या योजनेच्या नियमानुसार घेण्यात यावी. 


१२) VATA करावयाच्या कर्मचाऱ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र, मराठी, हिंदी भाषा परीक्षा, एम.एस.सी. 
आय.टी. चे प्रमाणपत्र, टंकलेखनाची अर्हता याबाबींची पूर्तता १ वर्षाच्या आत करण्याच्या अटीच्या अधीन 
राहून त्यांचे समावेशन करण्यात यावे. 


१३) समावेशन करावयाच्या कर्मचारीवृंदाना समावेडशानाच्या दिनांकापासून “परिभाषित अंशदान 
निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना' लागू राहील. त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तिवेतन) वेतन, १९८२ लागू राहणार नाही. 


१४) समावेशन करावयाच्या कर्मचारीवृंदाना GAMA दिनांकापासून महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 
नियम, १९८१ व त्या अनुषंगाने रजाविषयक लाभ अनुज्ञेय राहतील. 


१५) सदर कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी लेखे मिरा-भाईदर महानगरपालिकेमार्फत, महालेखापाल, 
मुंबई यांचेकडे हस्तांतरीत करण्यात यावेत. 


१६) शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधी लेखे कार्यालयीन 
प्रमुख म्हणजे वैद्यकीय अधिक्षक यांचेकडे महानगर पालिका मिरा-भाईंदर यांनी अंतिम शिल्लकेसह वर्ग 
करण्यात यावे. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


ane निर्णय क्रमांकः मिभारु-२०१८/प्र.क्र.३२/आरोग्य 337 


१७) WATER करावयाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा त्या त्या संवर्गात शासन समावेडानाच्या दिनांकापासून 
शून्य ज्येष्ठतेवर समाविष्ट करण्यात याव्यात. 


१८) PARR करावयाच्या कर्मचारीवृंदाना, पूर्वीच्या मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील सेवेचा लाभ हा 
वेतन संरक्षण तसेच आश्वासित प्रगती योजनेच्या प्रयोजनार्थ अनुज्ञेय ठरणार नाही. 


१९) समावेशन करावयाचे अधिकारी /कर्मचारी त्या त्या पदाच्या सेवाप्रवेश नियमानुसार विहित केलेली 
शैक्षणिक अर्हता अनुभव इ. बाबींची पूर्तता करतील त्यांच्या समावेशनासंबंधीचे नियुक्‍तीबाबतचे आदेशा 
संबंधित नियुक्‍ती प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्याबाबत कार्यवाही करावी व त्याची प्रत 
शासनास सादर करावी. यापैकी गट-अ व गट-ब च्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्‍्तीबाबतचे आदेश शासन 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात यावे. 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. १६/२०१९/विमाप्रशासन, दिनांक 
३०.०८.२०१९, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५८/१९/सेवा-४, दिनांक २१.०९.२०१९ व अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.२२८/सेवा-६, दिनांक २७.०९.२०१९ अन्वये प्राप्त मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च “मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष, २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य, (०६)-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, (०६)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील 
अध्यापनत्नेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०२२६)” या लेखाशीर्षाखाळील सन २०२०-२०२१ या 
वित्तिय वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१११२४७०८४११७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sanjeev Digitally signed by Sanjeev 
Harishchandra Dhuri 


Ha rishcha nd ra Date: 2021.01.28 11:35:09 
Dhuri ose 


(सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२ 
२. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः मिभारु-२०१८/प्र.क्र.३२/आरोग्य 337 


षु. 


आयुक्‍त, मिरा -भाईदर महानगरपालिका 

महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (9), आरोग्य सेवा,आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
संचालक (२), आरोग्य सेवा, पुणे 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये) राज्यस्तर, मुंबई 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 
. वैद्यकीय अधिक्षक, भारतरत्न पंडित भिमसेन जोशी रुग्णालय, मिरा- भाईंदर 


नगरविकास विभाग (नवि-२८) मंत्रालय,मुंबई 


. सर्व सहसचिव / उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१५. 


निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


